केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या बाबतीत वित्त 
विभागासमवेत ?/॥5 अंतर्गत कामकाजाचे 
संनियंत्रण व समन्वयन करण्याकरिता नियोजन 
विभागाचा समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) 
नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.१०/का-१४१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दि. १९ जुले, २०२१ 


वाचा: १) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.9(93)PFMS 
/FCD/2020, दिनांक 23 मार्च, २०२१, 
२) वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दि.१ जुले, २०२१. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी 


विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने उपरोक्त 


वाचा येथील अ.क्र.(१ येथे नमूद कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब 


करण्याचे निर्देश दिळे आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाचे वाचा येथील अ.क्र.(२) येथे नमूद 


शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) 


बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 


एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये 


dda Single Bank Account उघडण्याची कार्यवाही प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावयाची 


आहे. तसेच, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या बाबतीत PFMS अंतर्गत कामकाजाचे संनियंत्रण व 


समन्वयन करण्याकरिता नियोजन विभागाने देखील नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याबाबत 


सूचविळे आहे. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या बाबतीत PFMS अंतर्गत कामकाजाचे 


संनियंत्रण व समन्वयन करण्याकरिता नियाजन विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.१०/का-१४१४, 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र.(२) येथे नमूद वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१ जुले, 


२०२१ मधील सूचनांनुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या बाबतीत PFMS अंतर्गत कामकाजाचे 


संनियंत्रण व समन्वयन करण्याकरिता नियोजन विभागातील खाळील अधिकाऱ्याची समन्वय 


अधिकारी (Nodal Officer) SUM नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सह संचालक व विशेष कार्य अधिकारी, 
का-१४१७, नियोजन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
दूरध्वनी क्रमांक -०२२-२२७९३६५१, 
ई-मेल - jtdiredp.des@maharashtra.gov.in 
2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०७१९१३२५२६५३१६ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
SUNIL SHANKAR | Steiner णा नल 
SHINDE : = 
(सुनिल शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
२.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४.सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/साधन संपत्ती/कोषा प्रशा-४), 
मंत्रालय, मुंबई, 
५.सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, विकासक्षेत्र कार्यासने, नियोजन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 
७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला, मुंबई 
उपनगर जिल्हा, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१, 
८.सह संचालक व विशेष कार्य अधिकारी, का-१४१७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९.स्टेट नोडळ ऑफिसर SPMU, महाराष्ट्र स्टेट, ४ था मजला, एव्हरेस्ट हाऊस, मरीन ड्राईव्ह, 
मुंबई-०२, 
१०. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


